सामान्य राज्य सेवा, गट-ब या संवर्गात 
अधीक्षक पदांवर सरळसेवेने नियुक्ती देण्यात 
आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या परिविक्षाधीन 
कालावधी वाढवून देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विभाप-३३१८/प्र.क्र.४३/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १९ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा : १. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एएसटी-१११२/प्र.क्र.४७२/प्रशा-२, 
दिनांक ४.०३.२०१३. 


२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विभाप-३३१८/प्र.क्र.४३/प्रशा-२ 
दिनांक ३१.०५.२०१८ 


प्रस्तावना :- 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एएसटी-१११२/प्र.क्र.४७२/प्रशञा-२, 


दिनांक ४.०३.२०१३ अन्वये एकूण ५४ उमेदवारांना सामान्य राज्य सेवा, गट-ब संवर्गात अधीक्षक 
पदांवर सरळसेवेने नियुक्‍ती देण्यात आली होती. सदर seats नियुक्ती स्वीकारलेल्या 
अधिकाऱ्यांपैकी ५ अधिकारी हे त्यांच्या रूजू दिनांकापासून घेण्यात आलेल्या विभागीय परीक्षेमध्ये 


४ संधीमध्ये उत्तीर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांना दिनांक ३१.०५.२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये एक 


वाढीव संधी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. सदर वाढीव संधीमध्ये १ उमेदवार उत्तीर्ण झाले 
असून इतर ४ उमेदवार अनुत्तीर्ण झाळे आहेत. अशा अनुत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना परीक्षेची 


आणखी एक संधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यामुळे त्यांचा 


परिविक्षाधीन कालावधी एक वर्षाने वाढविणे आवश्‍यक असल्याने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे- 


शासन निर्णय - 


सामान्य राज्य सेवा, गट-ब या संवर्गात अधीक्षक पदांवर सरळसेवेने नियुक्‍ती देण्यात 


आलेले खालील ४ अधिकारी हे त्यांच्या रूजू दिनांकापासून घेण्यात आलेल्या विभागीय परीक्षेच्या ५ 
संधीमध्ये उत्तीर्ण झालेले नाहीत. तरी सदर अधिकाऱ्यांना विभागीय परीक्षेस बसण्यासाठी आणखी 
एक वाढीव संधी देण्यात येत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन काळावधी एका वर्षाने वाढविण्यात येत 
आहे. सदर वाढीव संधीमध्ये खाली नमूद केलेल्या ४ अधिकाऱ्यांनी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे 
आवश्यक आहे, अन्यथा कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः विभाप-३३१८/प्र.क्र.४३/प्रशा-२ 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव रूजू दिनांक | रूजू दिनांकापासून उपलब्ध 
केलेल्या विभागीय परीक्षेच्या 
संधींची संख्या 
हिज . | श्रीमती सुनिता लक्ष्मणराव नवखरे | १.०४.२०१३ ५ 
२. | श्रीमती रजनी नारायण शिरभाते २.०५.२०१३ ५ 
३. | at. separ भागवत शिगडे २१.०३.२०१३ ५ 
४. | श्रीमती निशा सुकदेव अखडमल १९.०३.२०१३ 4 


२. 


३. 


सदर शासन निर्णयाद्वारे वाढवून देण्यात आलेली संधी ही अंतिम असून, यापुढे कोणतीही 
वाढीव संधी मिळणार नाही, याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१९१२२६१४०५२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Santosh Basaveshwar > 
Mamadapure 


(संतोष ममदापुरे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
२. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्‍त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


३. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
४. सर्व संचालक 


५. संबंधित विभागीय शिक्षण उप संचालक 
६. सर्व संबंधित शिक्षणाधिकारी 


७. संबंधित अधिकारी आयुक्‍त कार्यालयामार्फत 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित 


१) मा. मंत्री (शा.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२) अपर मुख्य सचिव (शा.शि.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


